उपकेंद्रे नगरपरिषद क्षेत्रात गेल्याने 
सदर उपकेंद्रे इतर ठिकाणी 
स्थलांतरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१८९/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा : 
१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय .उपके-२०११/प्र.क्र.२२६/११/आरोग्य-४ 
दि.२५ मे, २०१२ 


प्रस्तावना : 

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत मंजूर उपकेंद्रे अपरिहार्य कारणामुळे इतरत्र 
स्थलांरीत करण्याबाबत उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आळेला आहे. 
त्याअनुषंगाने यवतमाळ जिल्हयातील काही उपकेंद्रे नगरपरिषद क्षेत्रामध्ये गेल्याने त्या ठिकाणचे 
उपकेंद्रे इतरत्र स्थालांतर करण्याबाबत आयुक्‍त आरोग्य, सेवा, मुंबई यांनी प्रस्तावित केळे आहे. 
त्याअनुषंगाने सदर उपकेंद्रे स्थलांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार 
खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 

२. यवतमाळ जिल्हयातील खालील उपकेंद्रे नगरपरिषद क्षेत्रात गेल्याने त्याठिकाणचे उपकेंद्रे 
खालील प्रमाणे स्थलांतरीत करण्यास त्याखालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे:- 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव स्थलांतर करावयाचे ठिकाण 
ee २ ३ 

Pog. _* । उपकेंद्र महागाव ता. यवतमाळ मौजे कलगाव ता. यवतमाळ 

2. BHF SOT ता. यवतमाळ मौजे परसोडा ता. यवतमाळ 

३. उपकेद्र राळेगाव-१ ता. यवतमाळ मौजे करंजी ता. यवतमाळ 


शासन निर्णय 


क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१८९/आरोग्य ३ 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव स्थलांतर करावयाचे ठिकाण 
४. उपकेंद्र उमरसरा-२ ता. यवतमाळ । मौजे जवळगाव ता. यवतमाळ 

प. उपकेद्र राळेगाव-२ ता. यवतमाळ मौजे आष्टोणा ता. यवतमाळ 

६. । उपकेंद्र नवाबपूर ता. यवतमाळ मौजे ब्राम्हणवाडा ता. यवतमाळ 
७. । उपकेंद्र बाभुळगांव ता. यवतमाळ मौजे गवंडी ता. यवतमाळ 

८. । उपकेंद्र मोहा ता. यवतमाळ मौजे हातोला ता. यवतमाळ 

९ उपकेद्र नेर-१ ता. यवतमाळ मौजे अडगाव ता. यवतमाळ 
pe | o  । BUchs नेर-२ता. यवतमाळ मौजे कामनदेव ता. यवतमाळ 
नि १ | उपकेंद्र उमरसरा-१ ता. यवतमाळ  । मौजे उत्तरवाढोणा ता. यवतमाळ 
१२ | उपकेंद्र वडगांव ता. यवतमाळ मौजे बोरीगोसावी ता. यवतमाळ 
१३ | उपकेंद्र वाघापूर ता. यवतमाळ मौजे यावली ता. यवतमाळ 

१४ । उपकेंद्र लोहारा ता. यवतमाळ मौजे धानोरा ता. यवतमाळ 

१५ । उपकेंद्र भोसा ता. यवतमाळ मौजे खैरगांव ता. यवतमाळ 
अटीव शर्ती :- 

१) स्थलांतरीत ठिकाणी उपकेंद्र कार्यान्वित होवू शकेल याकरीता संबंधित ग्रामपंचायतीने 


र) 


मोफत जागा उपलब्ध करुन देणे आनिवार्य असेल. 

स्थलांतरीत ठिकाणी उपकेंद्र कार्यान्वित होवू हकेल अशी इमारतीची तात्पुरती व्यवस्था व 
कर्मचारी निवासाची व्यवस्था असणे आवश्‍यक राहील. ज्यायोगे या जागेत स्त्री रुग्ण 
तपासणीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, प्रसूतीसाठी व्यवस्था, कर्मचारी बसण्याची व्यवस्था असणे 
आवश्यक आहे. 

उपकेंद्र तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु होई पर्यंत सदर उपकेंद्रातील कर्मचारी यांच्या सेवा इतर 
उपकेंद्रासाठी उपलब्ध करुन घ्याव्यात. 

२४ तास पाणी व लाईटची व्यवस्था, स्वच्छता गृहाची व्यवस्था इत्यादी सुविधा उपलब्ध 
असणे आवड्यक आहे. 

सदर उपकेंद्राच्या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाने त्यांच्या जिल्हा 
योजनेतून तरतूद उपलब्ध करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१८९/आरोग्य 3 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१२१५३७४८१११७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R 0 5 h a nl ahaa Kadam Patil 


: CN = Roshani Dinesh 


1 Kadam Patil, C = IN, S = 
D | n e 5 h Maharashtra, O = 
Government Of 
Kad a m Maharashtra, OU = Public 
. Health Department 
P ati | Date: 2021.08.13 12:39:46 
+05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (प्रा.आ.केंद्र जि.प.स्तर), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद, यवतमाळ. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


one 6 © 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


